प्रशासकीय मान्यता- 

शिवाजीनगर पुणे येथे जिल्हा न्यायालयाच्या 
परिसरात विस्तारीत न्यायालयीन इमारत व 
वाहनतळ इमारत बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१४८/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०५ मार्च, २०२१. 


पहा :- 9) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यू ६०५४/१९७२(१११/२५६५, दि. २८.९.२०१९ 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे जा.क्र. ६९९७/२०१८, 
दि. १९.१२.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना-: 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, शिवाजीनगर, पुणे येथे जिल्हा न्यायालयाच्या 
परिसरात विस्तारीत न्यायालयीन इमारत व वाहनतळ इमारत बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शिवाजीनगर, पुणे येथे जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात विस्तारीत न्यायालयीन इमारत व 
वाहनतळ इमारत बांधकाम करण्याकरिता रु.९६,७९,००,०००/- (रुपये हाहाण्णव कोटी एकोणऐंशी 
लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ 


(f) फर्निचर २,५८,८०,५०५/- 


पाणी पुरवठा मल:निस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या ५%) २,८६,७३,३१२/- 


विद्युतीकरण 
अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) २,८६,७३,३१२/- 


बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम ख ३,४४,०७,९७५/- 


ह 
षि एकूण (आ) ७०,७६,०१,३४९/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१४८/का-१३ 
| (ब faery 
१) मैदानाचा विकास १०,००,०००/- 


वाहतुक aH 


५) लन्ड स्केपिग २५,००,०००/- 


ee 


एकूण (ब) 
(क) | वैकल्पिक बाबी 


Sc rE 


एकी रुन, CTEM, पप 


a 
चाड 
तब 
ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट( बांधकाम खर्चाच्या 4% 

भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 

= 
a 
ea 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


बो ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ waite बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


डी नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१४८/का-१३ 


फ) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही. 


ग) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 
आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 


ह) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास, याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पद्धतीने सदर 
कामांना मंजूरी घकण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (03) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३- मोठी बांधकामे 
(४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३- 
मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ४९६/१९/इमा-२, 
दिनांक २३.१२.२०१९, नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : २२२/१४४३, दिनांक 
२७.०२.२०२०, आणि मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दिनांक ४.०३.२०२१ 
रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/का-१३, विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०५१६२४४२१३१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
DN: c=IN, 0=Governi 


Nitin Virsen  £ 


47 1400fbcfb074e051 


postalCode=400032, st=Ma 


iment Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


harashtra, 
fa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724 


‘| serialNumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f008 
| Wa Nn e 92e5d1478cba841 3afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 


Date: 2021.03.05 16:30:13 +05'30° 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२.मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३.मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४.मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५.मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 
६.मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१४८/का-१३ 


८.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
९.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११. सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम क्रमांक- ७, पुणे. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४. वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५. नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१६. अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
१७. नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२.. 
१८.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
98. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२०. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


